येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथील रुग्ण 
बंद्यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या औषध 
देयकास शासनाची परवानगी/ मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.७१/ पुनर्बांधणी क्र. १४ /तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेन्टर १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४००० ०५. 
दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०१३. 


वाचा: 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक इ.प्र. / 
औषध देयके/ ये.म.का./२०११/ कक्ष-६, दिनांक २२.१२.२०११ 
२) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) यांचे पत्र क्रमांक इ.प्र/ औषध देयके/ 
ये.म.का./२०१२/७३८२/ कक्ष-६, दिनांक ३०.०६.२०१२ 


शासन निर्णय 

अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे यांनी कोषागार अधिकारी, पुणे यांच्याकडे सादर 
केलेल्या देयकात नमूद केलेल्या औषधांची मागणी सरकारी औषध भांडार, मुंबई, हाफकीन अजिंठा 
फार्मस्युटिकल्स, जळगाव, हाफकीन बायो- फार्मास्युटिकल्स कंपनी लि., मुंबई, कर्नाटक अन्टिबायोटिक 
फार्मस्युटिकल्स लि., बंगलोर व हिंदुस्थान अन्टिबायोटिक फार्मास्युटिकल्स लि., पुणे या दर 
करारावरील कंपनीचे वितरक राजेश मेडिकल एन्टरप्राईजेस, मुंबई यांचेकडे करण्यात आली होती. उक्त 
दर करार केलेल्या कंपनीकडे देयकात नमूद केलेला औषधांचा साठा उपलब्ध नसल्याने हृदयविकार, 
रक्‍तदाब, मधुमेह, दंतरोग, त्वचारोग, कर्करोग इ. आजारांवरील औषधी बंदी रुग्णाकरिता तातडीची गरज 
म्हणून स्थानिक बाजारपेठेतून तुलनात्मकरित्या दरपत्रके मागवून कमीत कमी दर असलेल्या अंबिका ड्रग्स 
हाऊस, शुक्रवार पेठ, पुणे यांचेकडुन आवश्‍यकतेनुसार जुन २०१० ते मे २०११ या काळात खरेदी करणेत 
आली आहे. येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथील कारागृहातील रुग्ण बंद्यांकरीता खरेदी करण्यात 
आलेल्या रुपये २४,६०,२२३/- (रुपये चोवीस लाख साठ हजार दोनशे तेवीस फक्त) इतक्या औषध 
खरेदीची कार्यपध्दती विहित खरेदी प्रक्रिया राबविळेळी नाही तसेच देयके रुपये ५०,०००/- पेक्षा जास्त 
असल्यामुळे कोषागार अधिकारी, पुणे यांनी पारित केले नाहीत. त्यामुळे अंबिका ड्रग्स हाऊस, शुक्रवार 
पेठ, पुणे यांना वरील रुपये २४,६०,२२३/- (रुपये चोवीस लाख साठ हजार दोनशे तेवीस फक्त) अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.७१/ पुनर्बांधणी क्र. १४/तुरुंग-२ 


२. अंबिका ड्रग्स हाऊस, शुक्रवार पेठ, पुणे यांना वरील रुपये २४,६०,२२३/- (रुपये चोवीस लाख 
साठ हजार Gal तेवीस फक्त) अदा करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र अंबिका ड्रग्स 
हाऊस, शुक्रवार पेठ, पुणे यांचेकडुन केलेल्या औषध खरेदीच्या प्रक्रियेदरम्यान शासन वित्तीय नियमांचे 
पालन न झाल्याने व वित्तीय अनियमितता झाल्याने, या वित्तीय अनियमितते प्रकरणी अपर पोलीस 
महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संबंधितांची विभागीय चौकशी करुन 
आणि जबाबदार अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडुन अतिप्रदानाची वसुली करण्यात यावी. 


३. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 3३०७/१३/ व्यय-८, दिनांक १८.७.२०१३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८१३१६४५५१६२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi 
B h a | raw n at h DN: CN = Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


Bh a | C h an d "चे. MAHARASHTRA, 0 = 


GOVERNMENT OF 
1 MAHARASHTRA, OU = HOME 
Parkh | Date: 2013.08.14 12:28:58 --05'30' 


(मै. भा. पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 

«७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

«७ अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

«७ अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

«७ कक्ष अधिकारी (व्यय-८), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७ निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


